एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमामध्ये नवीन संवर्गांचा समावेश 
करणेबाबत. 
सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), 
गट ब (राजपत्रित) 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/प्रशि १ (सीपीटीपी) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००३२. 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा - 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ,दि. २०.१.२०१४. 
. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०५१७/प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, दि.२१.०७.२०१७. 
. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- १११७/ प्र.क्र.६६/सीपीटीपी,दि.०५.१२.२०१७. 
. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-०७१८/प्र.क्र.३७/सीपीटीपी,दि.१३.०८.२०१८ 

व दि.०६.१०.२०२१. 
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. . टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी,दि. २९.११.२०१८ 

व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १३.१२.२०१८. 

६. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी,दि. २०.०५.२०२१. 
७. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी,दि. १९.०५.२०२२. 
८. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०८२२/प्र.क्र.५८/सीपीटीपी,दि. १३.०९.२०२२. 


oc “८७ A 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत नियुक्‍त होणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांमध्ये संघभावना निर्माण होऊन, त्यांच्यात मैत्रीपूर्ण व सौहार्दाचे नाते निर्माण व्हावे व त्यांची 
सर्वव्यापक जडणघडण व्हावी, यासाठी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱर्‍्यांप्रमाणे राज्यसेवेतील 
अधिकाऱ्यांसाठी दोन वर्ष कालावधीचा एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) सुरु 
करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
घेतला आहे. सदर शासन निर्णयामधील तरतूदींना अनुसरुन,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा 
परीक्षेद्वारे शिफारसप्राप्त उमेदवारांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात 
येते. सद्य:स्थितीत उक्त कार्यक्रमामध्ये ३२ संवर्गाचा समावेश आहे. 

एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये देण्यात येणारे सर्वकष प्रशिक्षण आणि तज्ज्ञ 
व्याख्याते व अधिकारी यांचे मार्गदर्शन राज्य शासनाच्या इतर संवर्गातील उमेदवारांना प्राप्त व्हावे या 
उद्देशाने या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये नवीन संवर्गांचा समावेश करण्यात येतो. आता, आदिवासी विकास 
विभागाच्या अखत्यारीतील सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण),गट ब (राजपत्रित) या संवर्गाचा Sarasa 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये करण्याच्या अनुषंगाने सदर विभागाने सेवा प्रवेश नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/प्रशि १ (सीपीटीपी) 


अधिसूचित करणे व इतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केळी आहे. एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमामध्ये सदर संवर्ग समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने आता खालील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 


एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सद्य:स्थितीत विविध विभागाच्या 
अधिपत्याखालील ३२ संवर्गांचा समावेश आहे. आता आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील 
खालील संवर्गांचा समावेडा एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. 

पदनाम :- सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण),गट ब (राजपत्रित) 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे शिफारसपात्र 
ठरणाऱ्या विवरणपत्र-अ येथील सर्व ३३ संवर्गातील उमेदवारांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या संवर्गातील शिफारस प्राप्त उमेदवारांना, सामान्य प्रशासन 
विभागाने विहित केल्यानुसार एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सर्व टप्पे पूर्ण करणे अनिवार्य 
राहील. 


३. या उमेदवारांना उपरोक्त वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील तरतूदींना अनुसरून 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणारा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम 
यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 

४. एकत्रित परिवीक्षाधीन कार्यक्रमासाठी यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले व पुढील 
काळात निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना इ. मधील तरतूदी 
विवरणपत्र-अ मधील सर्व ३३ संवर्गांना लागू राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९१५४९१८६४०७ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=522242e225 9dbf8fc1aed336674ebf6138607b16aacbbedO 


0301a9e43c62f6c7, postalCode=400032, st=Mahi 


SANKHE sania acta" 
(लिना संखे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/प्रशि १ (सीपीटीपी) 


५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल/ गृह/ ग्राम विकास/ वित्त/ 
सहकार/ नगर विकास/ राज्य उत्पादन शुल्क/ परिवहन/ सामान्य प्रशासन/ शालेय 
शिक्षण/कौडाल्य विकास व उद्योगकता/ उद्योग ऊर्जा व कामगार). 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
१०.निवडनस्ती कार्यासन - प्रशि -१, प्रशि-२व प्रशि-३ 


roan oem 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


विवरणपत्र- अ एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमातंर्गत संवर्ग 


अ | प्रशासकीय विभाग गट-अ गट-ब 
क्र. 
१. | महसूल व वन विभाग ।१. उपजिल्हाधिकारी १. नायब तहसिलदार 
२. तहसिलदार २ .उप अधीक्षक भूमी अभिलेख 
२. | गृह विभाग ३. पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस | ३ .सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
आयुक्‍त ४.उपअधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क 
४.अधीक्षक,राज्य उत्पादन Bow ५.सहायक आयुक्‍त राज्य उत्पादन शुल्क 
३. | वित्त विभाग ५.सहायक विक्रिकर आयुक्‍त ६.लेखाधिकारी,महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा 
६.सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा 
४. | सहकार विभाग ७. उपनिबंधक,सहकारी संस्था ७.सहायक निबंधक,सहकारी संस्था 
५. | ग्राम विकास विभाग ८. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी /गट विकास | ८.सहायक गट विकास अधिकारी 
अधिकारी 
६. । सामान्य प्रशासन ro ९.कक्ष अधिकारी 
विभाग 
७. | शालेय शिक्षण व क्रिडा | ९.]शिक्षणाधिकारी १०.उपशिक्षणाधिकारी 
विभाग 
८. | कौशल्य विकास विभाग | १०.सहायक संचालक, Heres विकास, रोजगार | ११. कौडाल्य विकास, रोजगार व 
व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी 
९ | उद्योग,ऊर्जा qd] ११.उद्योग उपसंचालक(तांत्रिक) १२.उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) 
कामगार विभाग १२ .सहायक कामागार आयुक्‍त १३.सरकारी कामगार अधिकारी 
qo । आदिवासी विकास | १३.उपसंचालक /प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक | १४.सहायक प्रकल्प अधिकारी/ सांख्यिकी 
विभाग आदिवासी विकास प्रकल्प)(श्रेणी-१) / उपायुक्त । अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ संशोधन 
अधिकारी/ गृहप्रमुख / प्रबंधक 
१४. प्रकल्प अधिकारी, (एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प)(श्रेणी-२) / सहायक आयुक्‍त १५. सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) 
११. | नगर विकास विभाग | १५. मुख्याधिकारी गट अ १६. मुख्याधिकारी गट ब 
१२ | महिला व बालविकास | १६. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी)/ | १७. अधिक्षक/ निरीक्षक प्रमाणित शाळा व 


विभाग 


सहायक आयुक्‍्त/ परिविक्षा अधीक्षक/ जिल्हा 
Heer व बाल विकास अधिकारी/ जिल्हा 


संस्था/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/ 
अधिव्याख्याता/ जिल्हा महिळा व बाल 


कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) 
जिल्हा परिषद, ( सर्व साधारण राज्य सेवा ) 
[महिला व बाल विकास आयुक्तालय] 


विकास अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी 
(राजपत्रित ) [महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय] / बाळ विकास प्रकल्प 
अधिकारी (ग्रामीण ) (राजपत्रित ) 
[एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
आयुक्तालय] 


एकूण - 9G + १७ ३३ 


